शालेय शिक्षण विभाग (खुद्द) येथे ३० 
संगणक, ३० प्रिंटर व ३ स्कॅनर खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१६२१/प्र.क्र.२८/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-११ जूले, २०२२. 


वाचा :- 

) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.२४.०८.२०१७. 

) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.०५.१०.२०२१ 
रोजीची बैठक. 

प्रस्तावना :- 


me) 


AD 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक साहित्य उपलब्ध 


करुन देण्यासाठी विभागाकडे सध्या एकही संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर शिल्लक नाही. कार्यरत 


असणारे संगणक देखील वारंवार हँग होतात व अधूनमधून बंद पडतात. त्यामुळे विभागातील विविध 


कक्षांकडून प्राप्त मागणीनुसार शाळेय शिक्षण विभाग (खुद्द) विभागासाठी आवश्‍यक असलेले 


संगणक, प्रिटर व स्कॅनर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास दि.५.१०.२०२१ रोजीच्या प्रकल्प 


अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने शासनाच्या विहित 


कार्यपध्दतीनुसार नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


२. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या बैठकीत केलेल्या 


शिफारशीनुसार शाळेय शिक्षण विभागासाठी (खुद्द) ३० संगणक, ३० प्रिंटर व ३ स्कॅनर (२ स्कॅनर 


आयुक्‍त, शिक्षण यांच्या कार्यालयातील ई-गव्हर्नन्स सेलसाठी व १ स्कॅनर शालेय शिक्षण 


विभागासाठी) खरेदी करण्याची याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच यासाठी 


येणाऱ्या रु.३७,५०,०००/-(रुपये सदोतीस लाख पन्नास हजार ) खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१६२१/प्र.क्र.२८/संगणक 


२०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी विभागातील सहसचिव (प्रशासन), 


यांना नियंत्रक अधिकारी व कक्ष अधिकारी (रोखशाखा) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७४/२०२२/व्यय-५, दिनांक ०१.०७.२०२२ अन्वये 


प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०७१११२४०५७४१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant 


Sawant 
Date: 2022.07.11 12:43:45 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१) अ.मु.स., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

8) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


५) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 

७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) कक्ष अधिकारी, रोखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०)श्रध्दा एंटरप्राईजेस, प्लॉट नं.१२, प्रिती पुष्पा बंगलो, कार्तिकेय नगर, नाशिक -४२२२०८. 
११) निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


